सामान्य राज्य सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संआसे-२०२२/प्र.क्र.९३/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल,८ वा मजला 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक:- ०६ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र: परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि.२२.०६.२०२१. 
क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.प्रदिप कुलकर्णी/दंतचि/१५२-१५५/२१, दि.०३.०३.२०२१. 

४) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.प्रणव होकार/दंतचि/पकास/१४००-१४०३/२२, दि.२२.०७.२०२२. 

५) क्र.आसेआ/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.सारिकाखाडे/दंतचि/पकास/१७९९-१८०२/२२,दि.२८.१०.२०२२ 
शासन आदेदा:- 

खालील नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे “सामान्य राज्य सेवा गट-ब” संवर्गातील दंत शल्यचिकित्सक 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या 
असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक (म.पू) स्तंभ क्र.७ 
मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


AN AD 


) 
) 
) 
) 


अ. नाव व पदनाम कार्यालय सदर पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन सदर पदावरील 
क्र रूजू दिनांक कालावधी । कालावधी सेवा 
समाप्त पुढे । नियमितपणे पुढे 
केल्याचा "ढकलण्याची। चालू ठेवण्याचा 
दिनांक कारणे दिनांक 
Py 2 3 rae 4 ६ a red 
डा.प्रदीप पुरुषोत्तम ग्रामीण रुग्णालय, । १९.१२.२०१७ | १८.१२.२०१९ | निरंक | १९.१२.२०१९ 
कुलकर्णी औसा, जि.लातूर 
२ | डा.प्रणव गोविद ग्रामीण रुग्णालय, । १५.१२.२०१७ | १४.१२.२०१९ | निरंक १५.१२.२०१९ 
aOR देऊळगाव मही, 
जि.बुलढाणा 
३3 | डा.सारीका शोषराव ग्रामीण रुग्णालय, । ०८.०८.२०१५ | ११.०३.२०१८ | एकूण २१६ | १२.०३.२०१८ 
खाडे राजगुरुनगर, जि.पुणे दिवस रजा 


शासन आदेशा क्रमांकः संआसे-२०२२/प्र.क्र.९३/सेवा-१ 


२. सदर शासन आदेश हे वाचा क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णयांमधील तरतुदींन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१६१७२०२८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 

S AC H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
25.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba59cbb2b2b 

S H A M KA N T 4441 3dff8b3f2f17710505f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757BOE36E3A96AB 
5DB4421F6C9568763153DEA139498B2, cn=SACHIN 

D E S A | SHAMKANT DESAI 
Date: 2023.03.06 17:45:09 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक १/२, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 
४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला/लातूर/पुणे 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बुलढाणा/लातूर/पुणे 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/लातूर/पुणे 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बुलढाणा/लातूर/पुणे 
१०. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय औसा, जि.लातूर /देऊळगाव मही, जि.बुलढाणा / राजगुरुनगर, 
जि.पुणे सर्व संबंधित ston, dase, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
११. सार्वजनिक आरोग्य, निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


